- प्रति, 
सर्व जिल्हादंडाधिकारी, 
सर्व पोलीस आयुक्त, 


क्र.विसआ ११२००२/२४३/विशा-५ _ गृह विभाग(वि),मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक *) एप्रिल, २००३ 


विषय:-वातानूकुलीत यंत्रणा असलेल्या तित्रपटगृहातील वातानुकुलीत 
यंत्रणा सुरु ठेवणेबाबत, a 


वरील विषयास अनुसरुन कळविण्यात येते की, चित्रपटगृह चालक चित्रपटगृहात 
वातानुकुलीत यंत्रणा बसविलेली असताना वातानुकुलीत यंत्रणा बंद ठेवतात अथवा थोडा वेळ 
वातानुकुलीत यंत्रणा चालू ठेऊन नंतर बंद करतात असे शासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आले 
आहे. वास्तविक चित्रपटगृहचालक चित्रपटगृहांतर्गत सर्व सोयी सुविधा विचारात घेऊनच 
तिकिटदर निश्‍चित करीत असल्याने चित्रपटगृहात वातानुकुलीत यंत्रणा असेल तर चित्रपटगृह 
चालकाने वातानुकुलीत यंत्रणा बंद न ठेवता अथवा थोडा वेळ वातानुकुलीत यंत्रणा चालू ठेऊन 
नंतर बंद न करता ती चित्रपट सुरु असे पर्यंत चालू ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु चित्रपटगृह 
-चालक वातानुकुलीत यंत्रणा बंद ठेवत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आले 
असल्याने सर्व चित्रपटगृह चांलकांना चित्रपटगृहात वातानुकुलीत यंत्रणा बसविलेली. असेल तर 
चित्रपटचालू असतांना वातानुकुलीत यंत्रणा सुरु ठेवण्याबाबत तात्काळ सूचना देण्यात याव्यात. 


er 


(वि.तु.प्रभु) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग (वि.) महाराष्ट्र शासन, 
प्रत माहितीकरिता | 
प्रधान सचिव (अ.व सु.) गृह विभागं. 


&०८:६७०%०४००३७-७णतकळ ०233 


